सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय खादय do अभियान 
अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा उर्वरित राज्य हिस्सा ₹ २३.१६३३४ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२२/प्र.क्र.६२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२२ 

संदर्भ:- 
. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अओ, दि.०४/११/२०२० 
. वित्त मंत्रालय.भारत सरकार यांचे ज्ञापन क्र ,”. 0.1 (13) /PFMS/FCD/2020, DT: 23/03/2021 
. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.साविव्य-२०२१/प्र.क्र.४२/२अे, दि.०२/०८/२०२१ 
केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.2-98/2022 NFSM-Oilseeds, Dated:25/05/2022 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४ओ, दि.०२/०६/२०२२ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र .९-४/२०२२/५९-७॥॥-1805, Dated:07/07/2022 
केंद्र शासनाचे पत्र sHL/2022/G-TRFA under NFSM-Oilseeds, Dated:14/07/2022 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसुअ२०२२-/प्र.क्र.५०/४ओ, दि.०३/०८/२०२२ 
१०. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.६-१४/२०२२-५५० (Coord)/OS(Oilseeds), Dated:25/08/2022 
११. आयुक्तालयाचे पत्र जा क्र.विप्र-२/राखातेअ-२२-२३/पुनर्वि/कृआ/प्र.क्र.०१/३०१७२/२२ , 

दि.०५/०९/२०२२ 
१२. आयुक्तालयाचे पत्र जा .क्र.विप्र-२/राखातेअ-२२-२३/पुनर्वि/कृआ/प्र.क्र.०१/३०१७१/२२ , 

दि.०५/०९/२०२२ 
१३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.१३१(१)/२ओ, दि.१८/१०/२०२२ 
१४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राखातेअ-२०२२/प्र.क्र.६२/ ४ओ, दि.१९/१०/२०२२ 
१५. आयुक्तालयाचे पत्र जा क्र.विप्र-२/राखातेअ-२२-२३/राज्य हि.वि.मा./अ.मा.व/प्र.क्र.३/२२/३८००६, 

दि.१४/११/२०२२ 


A) ae) 


oc “७ 


Cc 
es 


mon (२ GS & 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खादयतेल अभियान (NMEO) अंतर्गत गळीतधान्य पिकांकरिता संदर्भ क्र.५ 
येथील दि. २५ मे, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये र ५९८३.३३ लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला 
आहे. त्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि.०२/०६/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे 
तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ H.9 येथील दि.०७ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय खादय तेल अभियान (वृक्षजन्य 
तेलबिया) करिता सन २०२२-२३ या वर्षाचा एकूण रु.४५.९९ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर 
केला आहे आणि केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ येथील दि.१४ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय खादय तेल 
अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TREAT) 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२२/प्र.क्र.६२/४ओ 


कार्यक्रमाकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाचा एकूण रु.१६६.६६७ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा 
मंजूर केला आहे. त्यास संदर्भ क्र.९ येथील दि.०३/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केली आहे. अशाप्रकारे केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खादयतेळ अभियानाकरिता एकूण रु.६१९५.९८ लाखाचा कृती 
आराखडा मंजूर केला आहे. 

राष्ट्रीय खादय तेल अभियानाच्या सन २०२२-२३ मधील अंमलबजावणी करिता सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु.३२७२.५५ लाख व राज्य हिस्सा रु.२०७५.०३ लाख अशी एकूण रु.५३४७.५८ लाख 
तरतूद पुनर्विनियोजनाद्वारे वितरणास उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
त्याअनुषंगाने विभागाच्या अर्थसंकल्प शाखेने संदर्भ क्र.१३ येथील दि.१८/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
राष्ट्रीय खादय तेळ अभियानाच्या सन २०२२-२३ मधील अंमलबजावणी करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत 
(गळीतधान्य) करिता पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹१३६६.७० लाख निधी संदर्भ क्र.१० येथील 
दि.२५/०८/२०२२ रोजी पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खादय de अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता प्राप्त झालेला केंद्र 
हिस्स्याचा ₹ १३६६.७० लाख व राज्य हिस्याचा ₹८८७.९७ लाख असा एकूण ₹२२५४.६७ लाख निधी संदर्भ 
क्र.१४ येथील दि.१९/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. सदर निधी कोषागाराच्या 
माध्यमातून आहरीत करुन अभियानाच्या SNA खात्यावर कृषि आयुक्तालयाने जमा केला आहे. राज्य 
हिछ्याचा निधी रु.२३.१६३३४ लाख कमी वितरीत करुन घेतल्यामुळे PFMS प्रणालीवरील 5९॥-०९ 
(Excess/Deficit in Treasury Transfer to SNA) अहवालात सदरील निधी तुटीत असल्याचे दिसून येते. 
PFMS प्रणाळीवर SNA-08 अहवालात तुट दिसणा-या राज्यांना पुढील निधी वितरीत केला जाणार 
नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केळे आहे. यास्तव राष्ट्रीय खादय तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्योकरिता 
सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा राज्य हिइड्याचा कमी मागविलेल्या 
रु.२३.१६३३४ लाखास वित्तीय मान्यता देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१५ येथील पत्रान्वये 
केली आहे. 

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे राष्ट्रीय खादय de अभियानतंर्गत (गळीतधान्य) 
करिता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिला हप्त्याचा उर्वरित राज्य हिस्सा रु.२३.१६३३४ लाख निधी वितरीत 
करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
उर्वरित राज्य हिस्सा ₹२३.१६३३४ लाख (रुपये तेवीस लाख सोळा हजार तीनशे चौतीस फक्त) निधी 
या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२२/प्र.क्र.६२/४ओ 


२. राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला उर्वरित 
राज्य हिळ्याचा ₹२३.१६३३४ लाख wad निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११४तेलबिया 
(00)(09) कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय तेळबिया 
व तेलताड अभियान 
oy अभियान-१ (तेलबिया)(जिल्हा परिषद) 
(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०११५३५) 
३३-अर्थसहाय्य 


३. सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 


आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 


कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळीतधान्य पिके ही योजना 
SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या 
एकूण ₹२३.१६३३४ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी 2"॥/॥$ प्रणालीवर जिल्हा निहाय 
खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दि.०४/०४/२०२२ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२२/प्र.क्र.६२/४ओ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१५३९३९७८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 


GHADGE 
Date: 2022.11.30 15:43:17 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


io 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


